शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 

शासन आदेशा क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.६९/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२१/३२२, दि. १४/०७/२०२१. 
शासन आदेश:- 
शासकीय ahead, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 

शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ | अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र | पदनामव कार्यरत निर्णय क्रमांक व केल्याचा दिनांक | कालावधीत | कालावधी नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा पुढे चालू 
र्जा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ ३ ४ षु & 9 
१ | श्री.गजानन गोविंद शा.नि, क्र. दि.०४/०५/२०१८ | एकूण०८ | ११/०५/२०२० | १२/०५/२०२० 
सराटे, विभाग प्रमुख ससेनि-३२१८/ (म.पू) दिवस (म.नं) (4.4) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, | प्र.क्र.०८/१८/ तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि.०३/०५/२०१८ 
अमरावती 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन seat, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.६९/२१/तांशि-७ 


प. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००५११२४१४२७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAMEER LAXMAN णा यी 


304335700९224704328957451509७11७0७02086512830184213 
549०१, pseudonym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F460D863592476, 
॥ 


ialNumber=6EE64CF9B42881125C3715ASDB341B5827C5743C728BC85FO 
BB7 1FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 


2021.10.05 11:25:23 +05'30 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित विभाग प्रमुख, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


